मुस्लिम स्टुडंट्स वेल्फेअर असोसिएशन, नांदुरा, 
ता.नांदुरा, जि.बुलडाणा संचलित मौळाना आझाद 
प्राथमिक शाळा, वॉर्ड क्र.१५, पेठ मोहल्ला, नांदुरा, 
ता.नांदुरा, जि.बुलडाणा या शाळेचे वॉर्ड क्र.१७, 
आठवडा बाजार, स्मशानभूमी रोड, ता.नांदुरा, 
जि.बुलडाणा येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः UIST ३२१८/प्र.क्र.४२०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


वाचा :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे क्र.प्राथ/क/२१८७३/२०१७, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

मुस्लिम स्टुडंट्स वेल्फेअर असोसिएडान, नांदुरा, ता.नांदुरा, जि.बुलडाणा संचलित 
HOM आझाद प्राथमिक शाळा, वॉर्ड क्र.१५, पेठ मोहल्ला, नांदुरा, ता.नांदुरा, जि.बुलडाणा या 
अनुदानित उर्दु माध्यमाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे, वॉर्ड क्र.१७, आठवडा बाजार, 
स्मशानभूमी रोड, ता.नांदुरा, जि.बुलडाणा येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेचे अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीतून भाडेकराराने घेतलेल्या 
स्वयंपूर्ण इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास 
खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 

(२) शाळेतील सध्याच्या विद्यार्थ्याचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करण्यात यावे. 

(३) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
VaR A TES होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 

(8) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक 
सुविधा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे 
रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी HSS शहापथपत्र सादर करणे आवऱ्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WAR ३२१८/प्र.क्र.४२०/एसएम-१ 


(५) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, sear इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 

(६) स्थलांतरीत झाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
BAA बदल होणार नाही. 

(७) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 

(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक २८/०८/२०१५ नुसार विहित केलेल्या 
संच मान्यतेच्या सुधारित निकषानुसार व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या 
आदेशांनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा 
जास्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच 
अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून समायोजनाने भरण्याबाबत झासनाच्या 
धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 

(९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 

२. वरील अट क्र.(३) व (४ ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती 
विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२८११२५३८९७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Raj indhe 
ment Of Maharasht 


Pravin Rajaram 
Mundhe 


Gover 
postalCode=4000: Maharasht 


8f035e6bd1a51789 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


न्न 


) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, मालटेकडी रोड, जिल्हा शिक्षण 
प्रशिक्षण संस्था - आवार, अमरावती-६०१ ४४४. 

) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, बुलडाणा 

४) अध्यक्ष/ सचिव, मुस्लिम स्टुडंट्स वेल्फेअर असोसिएशन, नांदुरा, ता.नांदुरा, 
जि.बुलडाणा 

५) निवडनस्ती (एसएम-१). 


AD 


AN 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


